संचालक,अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवर असलेल्या मुख्यालय, मुंबई येथील 
३१ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-०२१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 
२रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ ऑक्टोबर, २०१७ 


वाचा : 

शासन निर्णय क्रमांक डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.१८/पोल-१०, दि.२०.०२.२०१३ 

२. संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आस्थायी पदे/६७/३२३/२०१५, दि.०४.०२.२०१५ 

३. संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आस्थायी पदे/६७/२१३/२०१६, दि.२२.०१.२०१६ 

४. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, 
दि.११.०२.२०१६ 

५. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक एसपीपी-२०१६/प्र.क्र.५४५/पोल-१०, 
दि.२९.०२.२०१६ 

६. शासन शुध्दीपत्रक, गृह विभाग क्रमांक एसपीपी-२०१६/प्र.क्र.५५/पोल-१०, 
दि.१४.०७.२०१६ 

७. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क.८/१६/विसु-१, 
दिनांक २१.०९.२०१६ 

८. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.१०.०२.२०१७ 

९. संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आस्थायी पदे/६७/३३४/२०१७, दि.१५.०२.२०१७ 

१०. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 
दि.१०.०४.२०१७ 

११. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अस्थायी 
पदे/६७/१८३८/२०१७, दि.२९.०९.२०१७ 

१२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, 

दि.०३.१०.२०१७ 
शासन निर्णय : 


संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील एकूण 
११६८ पदांचा आकृतीबंध मान्य करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी संचालक, अभियोग संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर मुख्यालयात असलेल्या विविध संवर्गातील ३१ अस्थायी 
पदांना शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१०, दि.१०.०४.२०१७ अन्वये 
दिनांक ३०.०९.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. आता सोबतच्या परिशिष्ट- अ मधील 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०२१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 


३१ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/१०/२०१७ ते दिनांक ३१.१२.२०१७ पर्यंतच्या मुदतवाढीस या 
आदेशान्वये शासन मंजुरी देत आहे. ही मुदतवाढ जी पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त आहेत 
त्या पदांना लागू होणार नाही. तसेच, शासनाने सदरहू पदे नष्ट करण्याचे आदेश यापुर्वी दिलेले 
असतील, अशा पदांना मुदतवाढ लागू होणार नाही. 


२. अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या आढाव्यास 
उच्च स्तरीय सचिव समितीने दिनांक १३.०१.२००५ रोजी मान्यता दिलेली असून, दिनांक 
१२.१०.२०१० च्या शासन निर्णय अन्वये उपरोक्त ११६८ पदांचा आकृतीबंध विहित करण्यात आलेला 
आहे. सदर आकृतीबंधात या पदांचा AAT आहे. 


३. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग बी-१, २०१४-न्यायदान ११४-विधी सल्लागार व समुपदेशी, 
(००)(०१) संचालक सरकारी अभियोग संगणक संकेतांक क्रमांक २०१४ ००२९ ०१ वेतन या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यत यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग- 
२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ४.१०.२००४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१०१३१६४८४४९५२९ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे गरा Ta राज्यपाल याच्या आदेशानुसार सार व नांवाने 
हाराष्ट्र 9 
ळ्‌ Digitally signed by Kishor Shy: Bhalerao 
Ki h r h mM [| DN: Gi harashtra, ou=Home Department, 
postal 
2.5.4.2( 1660761 dfc6b4d6b65b7d93aa1aldbcf0ec79c7c2143850ff6e8F 
‘b4ct 
serial INUmber=945 24ab889e2fa9e6bfeSe1e5842688 1 bc36b968ffd0f45ce2d4 
ha e fa O bd3ff527ded2, ‘Kishor Shyamrao Bhaleré 
2017.10.13 16:36:52 +05'30' 


(कि. शा. भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई 

६. निवड नस्ती, गृह विभाग, पोळ-१० 


co “८७० AD -O 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०२१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 


परिशिष्ट “अ 


सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (मुख्यालय) 


अ.क्र पदसंख्या 

सहाय्यक संचालक (प्रशासन) १ 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता Pd 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २ 

लेखा अधिकारी १ 

५ प्रशासकीय अधिकारी 1 a 
६ निम्नश्रेणी लघुलेखक ४ 
वरिष्ठ लिपिक ४ 
लिपिक-टंकलेखक | go 
रोखपाल 1 १ | 

१० वाहन चालक १ 
ae | १ हवालदार (शिपाई) fa 
१२ शिपाई ३ 
१३ सफाई कामगार १ 
एकूण ३१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


